पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ साठी 
राज्य हिस्स्याची रू. ६५,३८,२०,४४९/- इतकी 
रक्‍कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा - 


. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०- अ, दि.१८ जून २०२१ 
. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०- अ, दि.१७ मार्च २०२३ 
. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०- अ, दि.३१ मार्च २०२३ 
. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 

५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०- अ, दि.०९/१०/ २०२३ 
६. कृषि संचालक (fay), कृषि आयुक्तालय, पुणे पत्रजा.क्र.कृआ /मुसां/ पुहआफपिवियो/ 
अ.मा कँप/२०२३/०४, दि.१५.१२.२०२३ 


Cc AW AD Oo 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान sea पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य 
आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्ननचित हवामान आधरित फळपिक 
विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम 
होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक 
संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी 
एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२ , 2022-23 व 
२०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर 
स्ट्राबेरी व पपई (आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्ह्यामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन 
एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स.कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स.कं.लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी 
लि. या विमा कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 


पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहार सन २०२२-२३ साठी संदर्भ क्र. 
६ अन्वये राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची मागणी सादर केली आहे. सबब, आंबिया बहार सन २०२२- 
२३ मध्ये राज्य हिस्साची रु. ६५,३८,२०,४४९/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-ओ 


शासन निर्णय :- 

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ अंतर्गत 
संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये केलेली शिफारस विचारात घेता, राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी 
रु. ६५, ३८,२०,४४९/- इतकी रक्‍कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना खालीलप्रमाणे 
अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


पीएमएफबीवाय पोर्टल पीएमएफबीवाय विमा कंपनीच्या वितरीत 
वरील दि. १२/१२/२०२३ | यापूर्वी वितरीत |। पोर्टलनुसार प्रलंबीत मागणी 
गना सा a यि करण्यात येणारी 
विमा कंपनीचे नाव | स्थित आकडेवारी नुसार | राज्य हिस्सा रक्‍कम | राज्य हिस्सा अनुदान | पत्रकानुसार Sich वस्था 
मंजुर राज्यहिस्सा रू. रक्‍कम रु. प्रलंबीत राज्य 
अनुदान रक्कम रु. हिस्साअनुदान | क्किमरू. 
रक्कम रु. 
२ ३ a ही: 4 ६ j= "फे sl 
भारतीय कृषि विमा 
tee १८१३१४६३४४ १५०५८७३७६७ ३०७२७२५७७ ३१०९७०६०६ ३०७२७२५७७ 
एच.डी.एफ.सी. 
अर्गो जनरल २९१२५००९६० ५९४५९५८८७७ ३१७२९०५०८३ ३१७२९०५०८२ ३१७२९०५०८२ 
इन्शुरन्स कंपनी 
रिलायन्स जनरल 
इन्शुरन्स.क॑ ९७७१७१३३९ ९४८५२८५४९ २८६४२७९० २८६४२७९० २८६४२७९० 
इन्शुरन्स.कं.लि. 
एकुण ३७०, २८,१८,६४३ ३०४,८९,९८,१९३ ६५,३८,२०,४५० ६५,७५,१८,४७८ | ६५,३८,२०,४४९ 


सदरची रक्‍कम आंबिया बहार हंगाम २०२२-२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर इतर 
हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


2 प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन 2023-28 करीता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 


(००(०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
३ेः प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा. 
प. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.३०/१४३१ दि.१८/०१/२०२४ व 


वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२६/२०२४/व्यय१ दि.३०/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-ओ 


G. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१७०७३३३४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
NEETA EKNATH पायया 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c53. 
425e54d187a7c1, postalCode=400032, st=Mahi hi 


, st=Mahara 
I ber=F325D659F47933958AA2D98F394DB95F94BE5754877 
6492BA36E77EA1C4AA53B, NEETA EKNATH SHINDE 


(निता शिंदे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 

२. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

७. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

११.सह सचिव (१०-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१३.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा 
मजला, दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, 
५ वा मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ) 
मुंबई - ४०००६३ 

१५.विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स क॑. लि. पहिला मजला, 
एचडीएफसी हाऊस, १६५-१६६ बँकबे रिक्लॅमेशान, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, 
मुंबई-४ ०00२० 

१६.निवडनस्ती (कार्यासन १०-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


